राज्यातील रास्तभाव /शिधावाटप 
दुकानातून स्टेशनरी वस्तू विक्रीस 
परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. साविव्य-२०१९/व्ही.आय.पी.४०/प्र.क्र.२५३/नापु-३१ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा: १. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक:- साविव्य- 
१०९१/प्र.क्र.५९७८-आ/नापु-२८, दिनांक २० फेब्रुवारी, १९९३. 
२. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक:- साविव्य- 
१०००/२३५०/प्र.क्र.१९८/२०००/नापु-२८, दिनांक १७ एप्रिल, २००३. 
३. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक :-साविव्य- 
२०१६/८१४१/प्र.क्र.३३५/नापु-३१, दिनांक १५ जून, २००४. 
४. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक:- साविव्य- 
२०१६/८१४१/प्र.क्र.३३५/नापु-३१, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०१६. 
५. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक:- साविव्य- 
२०१७/प्र.क्र.५१/नापु-३१, दिनांक ०३ मार्च, २०१७. 
६. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक :-साविव्य- 
२०१७/५६/प्र.क्र.२४/नापु-३१, दिनांक १९ जानेवारी, २०१८. 
७. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक:- साविव्य- 
२०१७/५६/प्र.क्र.२४/नापु-३१, दिनांक ९ मार्च, २०१८. 
८. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक:- साविव्य- 
२०१८/अनौ.सं.०३/प्र.क्र.८५/नापु-३१, दिनांक ५ एप्रिल, २०१८. 
९. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक:- साविव्य- 
२०१८/४९१/प्र.क्र.११४/नापु-३१, दिनांक २७ एप्रिल, २०१८. 
१०. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक:- साविव्य- 
१७१८/१५८१/प्र.क्र.२९९/नापु-३१, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१८. 
११. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक:- साविव्य- 
२०१८/१४०५/प्र.क्र.३२६/नापु-३१, दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी रास्तभाव दुकानातून सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत होणाऱ्या वस्तूंसह गव्हाच्या विशिष्ट जाती, तांदळाच्या विशिष्ट जाती, खाद्यतेल/पाम तेल, 
कडधान्ये, डाळी, गुळ, शोंगदाणे, रवा, मैदा, चणापीठ व भाजीपाला इ. खुल्या बाजारातील वस्तू तसेच, दुध व 
दुग्धजन्य पदार्थ, नोगा उत्पादने, प्रमाणित बी-बियाणे, कोल्हापूर जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ यांनी उत्पादित केलेल्या 
सर्व वस्तू विक्री करण्यास उपरोक्त शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. आता, त्याच धर्तीवर राज्यातील 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-२०१९/व्ही.आय.पी.४०/प्र.क्र.२५३/नापु-३१ 
रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानांमध्ये स्टेशनरी वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी रास्तभाव दुकानांमध्ये स्टेशनरी वस्तू व शाळेसाठी 
उपयुक्त साहित्य विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 
2. उपरोक्त वस्तूंचे दुकानापर्यंत वितरण व विक्रीपोटी मिळणारे कमिशन याबाबत रास्तभाव दुकानदारांनी 
संबंधित कंपनीच्या वितरकांशी परस्पर संपर्क साधावा. हा व्यवहार संबंधित कंपनी व त्यांचे घाऊक व किरकोळ 
वितरक आणि रास्तभाव दुकानदार यांच्यामध्ये राहील. यात शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार 
नाही. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०३०१३०९०९२४०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ee 
Pradip Girdhat oie 
Chavan ——— sn 
(प्र. गि. चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
४. खाजगी सचिव, सर्व मंत्री कार्यालय/सर्व राज्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय विभाग. 
९. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
१०. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
११. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१३. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक,नागरी पुरवठा,मुंबई. 
१४. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग. 
१५. सर्व अप्पर जिल्हाधिकारी. 
१६. सर्व उपआयुक्त (पुरवठ). 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-२०१९/व्ही.आय.पी.४०/प्र.क्र.२५३/नापु-३१ 


१७. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 
१८. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
१९. उपसंचालक पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 
२०. उपसंचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), परळ, मुंबई. 
२१. महालेखापाल (लेखा/ अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वित्तीय सल्लागार व उप सचिव यांचे कार्यालय, मुंबई. 
२४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. (१० प्रती) 
२५. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 
२६. अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशन, पुणे, व्दारा गुप्ता जनरल 
स्टोअर्स, अन्सारी काट्यासमोर, काळभोर नगर, चिंचवड, पुणे ४११ 098, 
२७. अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार, केरोसीन परवाना धारक 
महासंघ,साई भगित्रा निवास, एन-४ सिडको, ए.सी. प्लॉट नं.९, औरंगाबाद. 
२८. अध्यक्ष, मुंबई रेशन दुकानदार संघटना, ओरिएन्टल हाऊस, ७ जे. टाटा मार्ग, मुंबई. 
२९. निवड नस्ती,कार्यासन ना.पु.३१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


